उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी /अधिक्षक, गट-ब 

यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन, नियुक्ती पुढे 
सुरु ठेवण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : परिविक्षा-२०२१/प्र.क्र.१३/मशि-१ 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ जून, २०२३. 


वाचा :- (१ शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक- नियुक्‍ती-२०१५/(३६०/१५)/मशि-१, 
दि.१६.०७.२०१६. 

(२) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांची पत्रे क्र.ममअ-ब/२०२०/परिविक्षा कालावधी/प्रश्ा-१, 
दि. ३०.०९.२०२०, दि. २३.१०.२०२०, दि.०३.१२.२०२०, दि.०४.१२.२०२०, 
दि.१६.१२.२०२०, दि.१८.१२.२०२० व दि. ०५.०१.२०२२. 

शासन आदेशा :- 

संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
उमेदवारांची उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/अधिक्षक, 
गट-ब या पदावर दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली असुन, ते 
नियुक्तीच्या पदावर रुजु झाले आहेत. तपासणी सूचीनुसार सदर अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक सेवा 
तपासणी केली असून, त्यांचे परिविक्षा काळावधीतील काम समाधानकारक असल्यामुळे, सोबतच्या 
विवरणपत्रातील स्तंभ क्रमांक २ मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात 
आणून, स्तंभ क्रमांक ७ येथील दिनांकाला त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात 
येत आहे. त्यानुसार आव्यक ती नोंद संबंधितांच्या सेवा अभिलेखात घेण्यात यावी. 
२. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०९१८१०३४४१०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ppatap 
PANDURANG LUBAL ee 


सहपत्र-विवरणपत्र. (प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
सर्व संबंधित अधिकारी (संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत) 
प्रत, 


Ee) 


संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 

संचालक, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था, मुंबई 

संचालक, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, नागपूर, अमरावती, कोल्हापूर, 
नाशिक व औरंगाबाद 

महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

निवड नस्ती (मशि-१). 


AD 


AN 
Se TSE De a 


SGM 2-८. oc 
So BOS os 


(2 


शासन आदेद क्रमांकः परिविक्षा-२०२१/प्र.क्र.१३/मशि-१ 


विवरणपत्र 
(शासन आदेश क्रमांक : परिविक्षा-२०२१/प्र.क्र.१३/मशि-१, दिनांक ०९ जुन, २०२३ सोबतचे) 
अ.क्र. | नाव व पदनाम कार्य! परिविक्षाधीन | परिविक्षा पेव 
शासन निर्णण । धारण कालावधीत | कालावधी | नियमितपणे 
क्रमांक व केल्याचा | घेतलेल्या रजा समाप्तीचा | पुढे चालू 
दिनांक दिनांक दिनांक ठेवण्याचा 
दिनांक 
कि २ ३ v ष्‌ द्‌ ७ || 
Q श्री. प्रभू शेषराव | शासन निर्णय क्र. | ०१.०८.२०१६ | २२ दिवस । ०१.०९.२०१८ | 02.08, RE 
दवणे, कनिष्ठ | नियुक्‍ती-२०१५/ परावर्तित रजा 
प्रशासन अधिकारी | (३६०/ १५)/ १० दिवस 
मशि-१, अजित रजा 
२ श्री. संतोष नारायण | दि.१६.०७.२०१६ | १२.०८.२०१६ | १५ दिवस । २६.०८.२०१८ | २७.०८.२०१८ 
थेरोकर, अधिक्षक परावर्तित रजा 
3 श्री. केलास बन्सं ०५.०८.२०१६। ६ दिवस १०.०८.२०१८ | १९.०८.२०१८ 
दांडगे, कनिष्ठ अजित रजा 
प्रशासन अधिकारी 
x । श्री. विलास धोंडु ०९.०८.२०१६ | निरंक ०८.०८.२०१८ | ०९.०८.२०१८ 
कदम, अधिक्षक 
५ श्री. युवराज ०१.०९.२०१६ | १० दिवस  । १०.०९.२०१८ | ११.०९.२०१८ 
एकनाथ साळुंखे, अजित रजा 
कनिष्ठ प्रशासन 
अधिकारी 
& श्री. धैर्य ०१.०८.२०१६ | निरंक ३१.०७.२०१८ | ०१.०८.२०१८ 
दिलिप कारीदकर, 
कनिष्ठ प्रशासन 
अधिकारी 
७ | St. श्रीमती. ०१.०८.२०१६ | ९४ दिवस । १५.११.२०१९ | १६.११.२०१९ 
अजिता खंडेराव परावर्तित रजा 
शिंदे, कनिष्ठ ३७८ दिवस 
प्रशासन अधिकारी प्रसुती व 
बालसंगोपन 
र्जा 
८ | श्री. गणेश रामदास ०१.०८.२०१६ | ५ दिवस  ।०५.०८.२०१८ | ०६.०८.२०१८ 
वळवी, कनिष्ठ परावर्तित रजा 
प्रशासन अधिकारी 
९ | श्रीमती. प्रतिभा २१.०७.२०१६ २दिवस  ।२२.०७.२०१८ | २३.०७.२०१८ 
श्रीनिवास दिक्षित, परावर्तित 
कनिष्ठ प्रशासन रजा 
अधिकारी 
१० । श्री. संजय मार्त ०५.०८.२०१६ | निरंक ०४.०८.२०१८| ०५.०८.२०१८ 
जगताप, अधिक्षक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन sear क्रमांकः परिविक्षा-२०२१/प्र.क्र.१३/मशि-१ 


११  । श्रीमती. सरिता ११.०८.२०१६ | ३६० दिवस | ०५.०८.२०१९ | ०६.०८.२०१९ 
मुरलीधर गुळवे, प्रसुती व 
अधिक्षक बालसंगोपन 
रजा 
१२ । श्री. अशोक २३.०८.२०१६ | निरंक २२.०८.२०१८ | २३.०८.२०१८ 
परमेश्वर बागल, 
कनिष्ठ प्रशासन 
अधिकारी 
PRATAP DN: CN = PRATAP PANDURANG LUBAL C= IN, 


O= GOV! 
PAN D U RANG LU BAL RUG ONIGCORETIENE AND TECHNICAL 


ate: 2023.06.09 18:12:15 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


